महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.ई६५/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ डिसेंबर, २०२२ 


आदेश 
मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी [गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. 
३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७ : रु. ४७६००-१५११००) 
पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे 
तसेच सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीअंती पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये 


दर्डाविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
| १_| २ ३ | 8 | 4 द | lw 

१) | श्रीमती | क.मा.ढमाले शि खुला पाणी पुरवठा व पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

स्वच्छता विभाग विभाग 
2 | at श.सं.शिदे शि खुला | विधिव न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
3) | at ना.वा.नारनवरे अज अज इतर मागास बहुजन । इतर मागास बहुजन 

कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
४) | श्रीमती ।प्रा.प्रशिरधनकर a इमाव जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
५) | att स.बा.रेगे खुला खुला नियोजन विभाग महसूल व वन विभाग 
६) श्री द.को.कंक खुला खुला सहकार,पणन व वित्त विभाग 

वस्त्रोद्योग विभाग 
७ श्री नि.श्री.साळुंखे खुला इमाव वैद्यकोय शिक्षण व वैद्यकोय शिक्षण व 

औषधी द्रव्ये विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
८) श्री सं.भि.गायकवाड इमाव इमाव | ग्रामविकास व पंचायत | ग्रामविकास व पंचायत 
राज विभाग राज विभाग 
९) श्री स.शा.थोरात इमाव इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | कृषि व पदुम विभाग 
विभाग 
qo) श्री स.व.कावळे इमाव इमाव जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
qq) श्री सु.श्री.कुंभार इमाव इमाव सार्वजनिक आरोग्य । इतर मागास बहुजन 
विभाग कल्याण विभाग 

१२) श्री अ.सु.राऊत इमाव इमाव गृहनिर्माण विभाग गृहनिर्माण विभाग 
१३) श्री के.स.काळे इमाव इमाव | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
१४) | श्रीमती | ज.ज.पवार खुला खुला उच्च व तंत्र शिक्षण उच्च व तंत्र शिक्षण 
(ज.च.मोरे) विभाग विभाग 
१५) श्री आ.पो.कोल्हे इमाव इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१६) श्री सु.ए.निमगांवकर इमाव इमाव | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
१७) । श्रीमती | रो.रा.कुंभार खुला खुला कौशल्य विकास व जलसंपदा विभाग 
(रो.बा.माने) उद्योजकता विभाग 
१८) श्री सु.ना.कुंभार इमाव इमाव | महसूल व वन विभाग | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
१९) | श्रीमती | सु.म.बनकर इमाव इमाव | नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
(सु.अ.शिंदे) 
20) | at प्र.ग.पवार विजा(अ) | विजा (3) सहकार,पणन व सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
२१) | at सु.भा.टोंगे इमाव इमाव गृह विभाग मृद व जलसंधारण 
प्रतिनियुक्ती - राज्य विभाग 
माहिती आयोग, 
नागपूर खंडपीठ 
22) | श्रीमती | छा.न.माळी खुला इमाव गृह विभाग गृह विभाग 
23) | ait नि.र.फिरंगे was) | भज (बो जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
२४) श्री प्र.ना.वाघमारे अजा अजा आदिवासी विकास वित्त विभाग 
विभाग 
२५) | श्रीमती | नि.र.सोनटक्के खुला । भज(क) पाणी पुरवठा व पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
स्वच्छता विभाग विभाग 
२६) श्री ध.अ.जगधने अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 
२७) | श्रीमती | प्रि.अ.कागिनकर खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रोडा | वैद्यकिय शिक्षण व 
विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
२८) | श्रीमती | शि.बा.पाटील खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रोडा | शालेय शिक्षण व क्रोडा 
(शि.म.साळुंखे) विभाग विभाग 
२९) | at सं.उ.राठोड विजा(अ) | विजा (अ) | आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
३०) | श्रीमती  श्र.श्री.बोबडे अजा अजा सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
(श्र.वि.गडवे) विभाग 
३१) | at रा.अ.निकुंभ विजा(अ) | विजा (।) | ग्रामविकास व पंचायत | सार्वजनिक बांधकाम 
राज विभाग विभाग 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः PST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


अ. | av नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
32) श्री अ.रा.गणवीर अजा अजा जलसंपदा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
३३) | श्रीमती | र.उ.डोके इमाव इमाव कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
३४) | श्रीमती | नि.लो.वारुळे इमाव इमाव मृद व जलसंधारण इतर मागास बहुजन 
(चव्हाण) विभाग कल्याण विभाग 
३५) | श्रीमती | स्ने.वि.जाधव अजा अजा । ग्रामविकास व पंचायत | ग्रामविकास व पंचायत 
राज विभाग राज विभाग 
३६) | श्रीमती | सं.वि.पाटील इमाव इमाव सामान्य प्रशासन पर्यटन व सांस्कृतिक 
विभाग कार्य विभाग 
३७ | श्रीमती | क्र.श.गवळी इमाव इमाव उच्च व तंत्र शिक्षण महसूल व वन विभाग 
विभाग 
३८) | श्रीमती | यो.शा.डांगरे इमाव इमाव कौडल्य विकासव । सामान्य प्रशासन विभाग 
उद्योजकता विभाग 
३९) | श्रीमती | मा.र.देशमुख इमाव इमाव | महसूल व वन विभाग सामाजिकन्याय व 
प्रतिनियुक्‍्ती- भाडे | विशेष सहाय्य विभाग 
नियंत्रण कायदा 
न्यायालय, नागपूर 
yo) श्री रो.बु.खोकले अज अज कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
४१) | श्रीमती | प्रि.सु.तावडे खुला खुला सामान्य प्रशासन नगर विकास विभाग 
विभाग 
४२) श्री TY PLAT अज अज गृह विभाग lated विकास व 
उद्योजकता विभाग 
४३) | श्रीमती | ते.चं.बिडकर भज(ब) | भज (बो जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
(ते.सु.जकनाईक) 
vy) श्री अ.जा.शेवाळे खुला- | खुला पाणी पुरवठा व नियोजन विभाग 
(मूकबधीर) मूकबधीर स्वच्छता विभाग 
४५) श्री श्री.का.पगारे खुला इमाव उच्च व तंत्र शिक्षण उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग विभाग 
४६) श्री नि.स.पवार इमाव इमाव | ग्रामविकास व पंचायत | ग्रामविकास व पंचायत 
राज विभाग राज विभाग 
४७ श्री वि.बा.इंगळे इमाव इमाव आदिवासी विकास महसूल व वन विभाग 
विभाग 
४८) श्री सं.आ.जाधव ws) | AAS) सामाजिक न्याय व सामाजिकन्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग | विशेष सहाय्य विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | aera) सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
४९) | श्रीमती | अ.अ.घोले | इमाव | अन्न,नागरी पुरवठाव | अन्न,नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग । ग्राहक संरक्षण विभाग 
yo) | श्रीमती | र.अ.नाईक | खुला उद्योग,ऊर्जा व उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
कामगार विभाग विभाग 
५१) श्रीमती | रा.वि.चव्हाण a खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
५२) | at सं.शं.पवार i | खुला आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
५३) | श्रीमती | मा.मि.कदम खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रोडा | शालेय शिक्षण व क्रोडा 
(क्षीणदृष्टी) विभाग विभाग 
५४) | श्रीमती ।प्रा.अ.चुरी खुला इमाव वित्त विभाग वित्त विभाग 
५५) | श्रीमती | न.सु.मांजरेकर खुला इमाव सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
५६) श्री प्र.प्र.सावंत खुला खुला जलसंपदा विभाग अन्न,नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
qi) श्री सु.गं.गोळे खुला खुला सहकार,पणन व सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
५८) | श्रीमती | स.के.घोलप खुला इमाव जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
५९) | श्रीमती | स्वा.शै.परांजपे खुला खुला उद्योग,ऊर्जाव नियोजन विभाग 
कामगार विभाग 
go) श्री अ.सं.शिरसाट खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
६१) श्री प्र.वा.वानखेडे खुला इमाव वित्त विभाग प्रपत्र बढती मा.मंत्री 
प्रतिनि.मा.मंत्री (अन्न व । (अन्न व औषध प्रशासन) 
औषध प्रशासन) यांचे कार्यालय 
६२) | at प्र.ल.घोरपडे खुला खुला नगर विकास विभाग । नगर विकास विभाग 
६३) | श्रीमती | वि.सु.घोडके खुला खुला सामान्य प्रशासन विधि व न्याय विभाग 
विभाग 
६४) | श्रीमती | आ.चं.शोषट्टी खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
६५) | att दि.ज.निर्मळ खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
(अस्थिव्यंग) 
६६) | श्रीमती | म.म.सोंडे खुला अजा वित्त विभाग नियोजन विभाग 
६७) श्री म.रा.गरड खुला खुला उद्योग,ऊर्जा व अन्न,नागरी पुरवठा व 
कामगार विभाग ग्राहक संरक्षण विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः PST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
६८) | श्रीमती | म.चे.शिदे खुला खुला मराठी भाषा विभाग मराठी भाषा विभाग 
६९) । श्रीमती | सु.प्र.तेरवणकर खुला इमाव जलसंपदा विभाग संसदीय कार्य विभाग 
७०) श्री स.र.दळवी खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
७१) श्री प्रि.शा.रावराणे खुला खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
७२) श्री सु.ह.ढेगळे खुला अजा सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
७३) श्री मि.दा.चौधरी खुला खुला कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
७४) श्री अ.सु.देशपांडे खुला खुला । पर्यटनव सांस्कृतिक | ग्रामविकास व पंचायत 
कार्य विभाग राज विभाग 
७५) श्री प्र.रा.कोपार्ड खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रोडा | वैद्यकिय शिक्षण व 
विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
७६) श्री रा.अ.पाबळे खुला खुला उद्योग,ऊर्जाव सामाजिक न्याय व 
कामगार विभाग विशेष सहाय्य विभाग 
७७) श्री स.वि.धुमक खुला खुला सामाजिक न्याय व सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग । विशेष सहाय्य विभाग 
७८) | श्रीमती | वं.म.कुलकर्णी | इमाव वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
७९) श्री वि.द.म्हात्रे न| इमाव | नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
८०) | श्रीमती | त.हे.सावंत i | खुला | सार्वजनिक बांधकाम वित्त विभाग 
विभाग 
८१ श्री वै.म.पाटील (लांडगे) | खुला खुला विधि व न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग 
८२) | at शा.सु.सोनावणे खुला इमाव सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
८३) | श्री. ज्ञा.आ.आव्हाड खुला भज (ड) आदिवासी विकास शालेय शिक्षण व क्रोडा 
विभाग विभाग 
८४) श्री सं.शं.पाटील खुला खुला गृहनिर्माण विभाग गृहनिर्माण विभाग 
८५) श्री दि.ज.बऱ्हाटे खुला इमाव सामान्य प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
८६) | at वि.सु.पाटील खुला खुला पर्यावरण विभाग पर्यावरण विभाग 
८७) श्री हे.कि.मोहन खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
८८) | श्रीमती | ज.द.देसाई खुला खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
८९) श्री प्र.भा.पोच्छी इमाव इमाव उद्योग,ऊर्जा व नगर विकास विभाग 
कामगार विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
९०) श्री ग.ह.तायडे अजा अजा जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
९१) | श्रीमती | छा.ल.फराकटे खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
९२) | श्रीमती | गौ.पां.पाटील खुला | भज (क) उद्योग,ऊर्जा व उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
कामगार विभाग विभाग 
९३) | श्रीमती | दि.प.परुळेकर खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
(वालावलकर) 
९४) | श्रीमती | वि.ल.भोईंटे अजा अजा सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
९५) | श्रीमती | सी.स.आव्हाड भज(ड) | भज(ड) | ग्रामविकास व पंचायत | ग्रामविकास व पंचायत 
(सी.शि.वाघ) राज विभाग राज विभाग 
९६) | श्रीमती | वै.घ.नायर इमाव इमाव कौशल्य विकास व नगर विकास विभाग 
(सातार्डेकर) उद्योजकता विभाग 
९७) | श्रीमती | सु.सु.बदले शि खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
९८) | श्रीमती | नि.दि.सोमण | खुला आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
९९) | श्रीमती | शि.वि.देशमुख 1 = | खुला वित्त विभाग विधि व न्याय विभाग 
१००) | श्रीमती | म.प्र.सावंत शिंगं खुला । विधिव न्याय विभाग नियोजन विभाग 
१०१) | श्री प्र.द.भिताडे खुला खुला उद्योग,ऊर्जाव उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
कामगार विभाग विभाग 
१०२) | श्रीमती | श्वे.ह.सुर्यवंशी खुला खुला वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
(माईणकर) 
१०३) | श्री गो.पां.चव्हाण विजा(अ)- | विजा(अ) उच्च व तंत्र शिक्षण पर्यटन व सांस्कृतिक 
ant विभाग कार्य विभाग 
१०४) | श्री अ.वि.मुसणे खुला- खुला | शालेय शिक्षण व क्रोडा | महसूल व वन विभाग 
(क्षीणदृष्टी) क्षीणद्ष्टी विभाग 
१०५) श्री दि.बा.राऊत खुला खुला =| ग्रामविकास व पंचायत नियोजन विभाग 
राज विभाग 
१०६) | श्री बा.बा.गायकवाड खुला खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
१०७ | श्री मि.प्र.नारकर | = खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
१०८)| श्रीमती | भ.चं.पवार | खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
१०९) | श्री ज.स.वाघमारे | अजा =| ग्रामविकास व पंचायत नियोजन विभाग 
राज विभाग 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः PST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती स.क.अ. | प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
११०) | श्री प्र.मम.कारेकर शि खुला उद्योग,ऊर्जा व वित्त विभाग 
कामगार विभाग 
१११) | श्रीमती | अं.अ.म्हामुणकर | खुला |। ग्रामविकास व पंचायत | अन्न,नागरी पुरवठा व 
राज विभाग ग्राहक संरक्षण विभाग 
११२) | श्रीमती | शुभांगिनी पाटील शि खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
(शु.वि.सावे) 
११३) | श्री आ.शि.निबाळकर खुला इमाव | महसूल व वन विभाग | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
११४) | श्रीमती | मं.वि.शिवलळकर खुला इमाव कौशल्य विकास व कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग उद्योजकता विभाग 
944) श्री वि.रा.यादव खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
११६) | श्रीमती | अ.रा.चुरी खुला इमाव जलसंपदा विभाग कृषिव पदुम विभाग 
११७) | श्रीमती | वै.वि.जंगले खुला इमाव उच्च व तंत्र शिक्षण मृद व जलसंधारण 
विभाग विभाग 
११८) | श्री तु.सु.शिदे खुला- खुला सहकार,पणन व प्रपत्र बढती 
(अस्थिव्यंग) अस्थिव्यंग वस्त्रोद्योग विभाग राज्य माहिती आयोग, 
प्रतिनियुक्ती -राज्य नाशिक खंडपीठ 
माहिती आयोग, 
नाशिक खंडपीठ 
२.  अ.क्र.४४, ५३, ६५, १०४ व ११८ येथील अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित पदावर तात्पुरती 


पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम-४०, परिशिष्ट -२, अट क्र.१८ नुसार 
प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या श्री.प्र.वा.वानखेडे (अ.क्र.६१) व श्री. तु.सु.शिंदे (अ.क्र.११८) सहायक कक्ष 
अधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ते कार्यरत असलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती) देण्यात येत आहे. उपरोक्‍त तरतुदीनूसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
६ महिन्यांनी समाप्त होईल. त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयीन विभागात कक्ष अधिकारी पदावर रुजू व्हावे. 


2: 


8. 


पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


2) 


३) 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

सरळसेवा व पदोन्नत कक्ष अधिकाऱ्यांनी परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबतत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ व क्र.३३७४/२०११ 
मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विळोकीत 
करण्यात येत आहेत. सदर पदोन्नत्या या सुधारीत ज्येष्ठतासुचीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडसूच्या / ज्येष्ठतासूच्या सुधारित झाल्यानंतर पदोन्नत 
होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा पदानवत होणे या बाबी उद्भवू 
शकतात ही बाब पदोन्नतीच्या आदेशात नमूद करण्यात यावी. मा.उच्च न्यायालयाच्या 
दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरूध्द पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ दाखल केली आहे. सदर तदर्थ पदोन्नत्या या मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत शासनाने निर्गमित 
केळेला दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्दवातळ ठरविला आहे. सदर निर्णयाविरुध्द 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. 
सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या च्या अधीन राहतील 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्त्या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ (श्री.तेलवेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.१०६४/२०२२ (श्रीमती जमदाडे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.११९२/२०२२ (श्री.विशाल टेके व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहतील. 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरुन कक्ष अधिकारी पदावर प्रस्तावित सन २०२२-२३ ची निवडसूची 
तात्पुरत्या स्वरुपाची असून सदर पदोत्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणतेही हक्क मिळणार नाही. 
सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका KT ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. 
उच्च न्यायालयाने दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या 
आदेशाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


१०) 


११) 


१२) 


१३) 


१४) 


44) 


8. 


सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या 
पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी पदावर दिलेली तात्पुरती पदोन्नती ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्यासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचे नांव सन २०२०- 
२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, पुढील दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२- 
२३) होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन 
२०२३-२४) कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित 
नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन 
संबंधित अधिका-याविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या 
विभागास अवगत करावे. 

पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. 

संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍ततेच्या तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती कार्यासन १४-ब 
ला पाठवाव्यात. 


महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 


अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१२१२५६०११२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 6॥1॥॥९॥॥९ oy sy 
BHIMRAO GURAV 

(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
३) सह सचिव, कार्यासन-२१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. १२ डिसेंबर, २०२२ 


) उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर/नाशिक खंडपीठ 

) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, नागपूर. 
) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 

) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब /संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


